श्री.ल.म.डोनीकर यांची भाषा उपसंचालक (विधि) 
या पदावरील पदोन्नती नियमित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक भासंप-२०१४/प्र.क्र.१३७/आस्था-२, 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३.११.२०१८ 


संदर्भ : १ मराठी भाषा विभाग, कार्यालयीन seat क्र. भासंप-२०१४/प्र.क्र.१३७/ 
२०१४/भाषा-१, दि.२०.०४.२०१५. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.३६(१) (१०३)/१७७०/दोन, 
दि.२२.०३.२०१८ 


शासन seat 


संदर्भ क्र. (१) अन्वये श्री.ल.म.डोनीकर यांना सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शाब्दावली) या 
पदावरुन भाषा उपसंचालक (विधि), गट-अ या रु.१५६००-३९१०० या वेतनबँडच्या व रु.५४०० या ग्रेड 
वेतनावरील पदावर दि.२०.०४.२०१५ पासून सदर आदेशात नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. (२) अन्वये सदर पदोन्नती नियमित करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन श्री.ल.म.डोनीकर यांना भाषा उपसंचालक (विधि) या पदावर 
दि.२०.०४.२०१५ पासून नियमित स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

सदर शासन AS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१११३१५५६१०३६३३ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by M. P. Kudtarkar 


DN: c=IN, o=Government Of 
M Pp Maharashtra, ou=Marathi Bhasha, 

e e postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c698024 

K U d t a i ka 4 75fe37220a367d934681b77434d33 
db31221536f5f, cn=M. P. Kudtarkar 
Date: 2018.11.13 16:30:26 +05'30' 


(4. प. कुडतकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेश, क्रमांक भासंप-२०१४/प्र.क्र.१३७/आस्था-२ 


२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२), मंत्रालय. 

. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. श्री.ल.म.डोनीकर, भाषा उपसंचालक (विधि) (भाषा संचालनालयामार्फत) 


७. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 


. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


